सन 2022-23 करीता FRA वात्सल्य या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत प्राप्त निधी 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-।॥0७२26-२०२२/प्र.क्र.9९(भाग-१)/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ९ मे, २०२३ 


वाचा :- 


महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांचे पत्र क्र. ७/४-॥ -२२/८३/२०२०१५ - 
(७-६८६३), दि.२९/०३/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत केंद्र पुरस्कृत मिशन वात्सल्य योजनेसाठी सन २०२३-२४ 
अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता केंद्र व राज्य हिळऊ्यापोटी अनुक्रमे ₹६३२०.६२ लक्ष व ₹४२००.७६ लक्ष असा 
एकूण ₹१०५२१.३८ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
२. केंद्र शासनाकडून वाचा अन्वये मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत ₹५००६.४४ लक्ष निधी केंद्र हिस्सा 
वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर निधी व त्यांस अनुषांगिक राज्य हिस्सा आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

मिहान वात्सल्य योजनेअंतर्गत प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील 
ळेखाशिर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र.४ व ६ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना 
या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
अ.क्र उद्दिष्ट २२३५ ७००९ 2234 0०१८ 
अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण |  अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण 
can 2 3 a: ae 4 & 
eal 39, सहायक २४८७.३२ १२१८.८१ १६४७.२३ ७९०.६३ 
अनुदान (वेतनेत्तर) 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|025-२०२२/प्र.क्र.७९(भाग-१)/का-०८ 


अ.क्र उद्दिष्ट २२३५ ७०२७ २२३५ 0०३६ 
अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण |  अ.अंदाज प्रस्तावित वितरण 
ca 2 3 PB 4 & 
२ ३१, सहायक ३८३३.३० २९५१.६० 2443.43 9264.93 
अनुदान (वेतनेत्तर) 
एकूण ४१७०.४१ २७५६.३६ 
एकूणात एकूण ६९२६.(७७ 


र्जी 


सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 


आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमुन्यात शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचना, वित्त विभागाचे निर्देशा यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण यांची 
राहील. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक सं.क्र. १४८/व्यय-६ दि.०४/०५/२०२३ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥॥0/89॥0॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 230408 9402293030 असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILESH 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085d 
dbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seriaINumber=B7D8429F943427129A6A081EE 
223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C 


JANARDAN 
PATIL ता 
( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।|028-२०२२/प्र.क्र.७९(भाग-१)/का-०८ 


१२.सर्व सहसचिव /उपसचिव/ अवर सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


